संदर्भ :- 


शासन शुध्दीपत्रक 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ व सन 
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मंजूरी दिलेल्या महाराष्ट्र 
पर्यटन विकास महामंडळाच्या कामास सन २०१९-२० मध्ये 
वितरीत केलेल्या स्पिलओव्हरच्या (Spillover) रकमेध्ये 


सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ मपविम-स्पिलओव्हर/पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


दि.१.४.२०१९. 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 


दिनांक ८.७.२०१९. 


३) शासन निर्णय क्रमांक बैठक-२०१९/०७/प्र.क्र.४८५/मपविम-स्पिलओव्हर/पर्यटन, 


दि. ११.९.२०१९ 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०१६-१७ व सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मंजूरी दिलेल्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या खालील 
कामास २०१९-२० या वर्षासाठी रु.१७४५.७६लक्ष एवढा निधी संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
वितरीत करण्यास संदर्भाधिन दि. ११.९.२०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील खालील नमूद केलेल्या कामांना वितरीत करण्यात आलेली रक्‍कम खालील रकाना ५ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे वाचण्यात यावी. त्यानुसार सदर कामांसाठी संचालक, पर्यटन संचालनालय यांना सदर कामांसाठी 
याद्वारे स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये ४५०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतकी 
रक्‍कम वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लक्षात) 
दि. कामाचे नाव प्रशासकीय पूर्वी वितरीत । दि.११.९.२०१९ | दि.११.९.२०१९ 
११.९.२०१९ मान्यता निधी च्या शासन च्या शासन 
च्या शासन निर्णयान्वये निर्णयान्वये 
निर्णयातील वितरीत केलेली वितरीत 
अ.क्रा/ रक्‍कम केलेल्या 
जिल्हा रकमेमध्ये 
सुधारणा करुन 
सन २०१९-२० 
मध्ये सुधारित 
वितरीत रक्‍कम 
=a. =] २ ३ [== ee | 4 & 
सन २०१६-१७ 
oacae सहस्रकुंड, उमरखेड येथील 
विकास कामे जि. यवतमाळ 
li त. _.| Suit ९७.८६ 
२ Vip Suit ४७.१६ 
३ Reception & Waiting Room २०.७३ १००.०० 
r Restaurant & Convention 13:06 
Hall ५०.०० १५०.०० 
4 Gym & Changing Room ३७.८९ 
६ Landscaping and Garden ३४.१७ 
9 Pavement and pathways ३३.८२ 
८ signages २.९७ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ मपविम-स्पिलओव्हर/पर्यटन, 


cost of Internal Electrical 
8 and External Electrical 9.4 30.38 
% 
3 high mast lights of 9§ m 
pe Height, HPSV, 8oo W of १३.६८ 
cost 
cost of water supply & 
ca q ; Ba 28.39 
sanitary &.0% 
१२ Architects fees 2.4 % ११.८४ 
93 Contingencies 3.0 % १४.२० 
एकूण ४५१.८२ ५०.०० 400,00 940.00 
१२) लोणार सरोवर पर्यटन विकास २००.०० 
बुलडाणा आराखडा ९१२९.०० ४५१.२९ ३००.०० 
बुलडाणा आराखडा 
एकूण सन २०१६-१७ ३००.०० 
एकूण मपविम स्पिलओव्हर ४५०.०० 


2. 


2. 


अटी व शर्ती संदर्भ क्र. 3 येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.॥१॥/89॥॥०.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सकेतांक २०१९०९१३२३०८०३१७२३ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 
Date: 2019.09.17 12:50:20 +05'30' 
(र. ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, AERIS - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, बुलडाणा. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, यवतमाळ, बुलडाणा. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


